ए.आ.वि.प्र, सोलापूर अंतर्गत बाल संस्कार केंद्र लांबोटी, 
ता. मोहोळ, जि. सोलापूर संचलित माता स्वरुपाराणी 
प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा, वैराग 
ता. बार्शी जि. सोलापूर ही झाळा खानदेश कन्या स्व. स्मिता 
पाटील शैक्षणिक सेवा सोसायटी, शिरपूर, ता. शिरपूर, 
जि. धुळे या संस्थेकडे व्यवस्थापन हस्तांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआझा-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:- १५ फेब्रुवारी, 2023 
वाचा: 
१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआझा-२०१३/प्र.क्र.१८८/का.११, दि.२५.११.२०१३ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआझा-२०१७/प्र.क्र.१२७/का-११, दि.०८.०३.२०१९ 
3) अध्यक्ष, बाल संस्कार he, MSGR यांचे जा.क्र. बासोकेंसो/१०५/२०२१/२२ दि. २३.०५.२०२२. 
४) प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र., सोलापूर, जि. सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.शिक्षण-२०२२/प्र.क्र./ का.४(१)/११४७, 
दि. ०१.०६.२०२२. 
५) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ठाणे यांचे जा.क्र.अनुआशा-२०२२/प्र.क्र./का.७(२)/३०३०, दि.१९.०७.२०२२. 
६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआशा-२०२१/प्र.क्र.५०/का.७ (8)/8899 
दि. ०१.०८.२०२२. 
७ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआझ्ञा-२०२१/प्र.क्र.५०/का.७ (४/६६२८ 
दि. १७.११.२०२२. 


प्रस्तावना- 
ए.आ.वि.प्र., सोलापूर अंतर्गत बाल संस्कार केंद्र लांबोटी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर संचलित माता स्वरुपाराणी 
प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा, वैराग ता. बार्शी जि. सोलापूर ही शाळा खानदेश कन्या स्व. स्मिता पाटील 
शैक्षणिक सेवा सोसायटी, शिरपूर, ता. शिरपूर, जि. धुळे या संस्थेकडे व्यवस्थापन हस्तांतरण करण्याचा संदर्भाधिन क्र. ६ 
येथे नमुद पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
ए.आ.वि.प्र, सोलापूर अंतर्गत बाल संस्कार केंद्र लांबोटी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर संचलित माता 
स्वरुपाराणी प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा, वैराग ता. बार्शी जि. सोलापूर ही शाळा खानदेश 
कन्या स्व. स्मिता पाटील शैक्षणिक सेवा सोसायटी, शिरपूर, ता. शिरपूर, जि. धुळे या संस्थेकडे व्यवस्थापन 
हस्तांतर करण्यास खाली नमुद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
(१ व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल 
केली जाणार नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या / मान्यतेच्या कोणत्याही 
अटी व शर्तीमध्ये बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून आश्रमशाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन /वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. 
बाबत वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआझ्ा-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-११ 


(४  आश्रमझाळेशी संबंधित कार्यपद्धती व विभागाने किंवा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या अशा प्रकारच्या सुचना यांची माहिती करुन घेणे ही व्यवस्थापनाची जबाबदारी राहील. 

(१ आश्रमशाळा या मंजुरी व मान्यतेच्या शर्तीनुसार व विभागाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या 
सूचनेनुसार चालविण्याल्या जात आहे अशी व्यवस्थापनाने स्वत: खात्री करुन घेणे व त्यानुषंगाने आवश्‍यक पावले 
उचलणे हे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य राहील. व्यवस्थापनाने त्यांच्या शाळेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे व शाळेचा 
दर्जा उंचावण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. 

(६ सदर व्यवस्थापन geo आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अआशा- 
२०१३/प्र.क्र.१८८/का.११, दि.२५.११.२०१३ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात 
येईल. 

(७ शासनाच्या दि. २५.११.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१० धर्मादाय आयुक्तांचे ना- 
हरकत प्रमाणपत्र च्या संदर्भात संस्थेने यापुर्वी सह धर्मादाय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे हस्तांतरणासाठी 
परवानगी/ना-हरकत मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांनी 
आव्यक खातरजमा करावी. 

(८) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्याकडे नव्याने तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शरर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
Garda नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

(९ नवीन संस्थेकडुन आश्रमशाळा संहितेमध्ये विहित केलेल्या अटी व शरर्तीचा भंग झाल्यास सदर 
आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार अपर आयुक्तांच्या शिफारशीनंतर आयुक्तांना असतील. परंतु अशी 
मान्यता रद्द करण्यापुर्वी संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल. 

२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे यांनी सर्व बाबी तपासून व आवश्‍यक असल्यास वरील ACY ATA 
व्यतिरिक्त अटींचा समावेश करून झाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही ३० दिवसांत करावी व 
त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१५१२४४१८१३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. UDAY GANPAT. ४५00 न 


2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97£483 1 27c546b50d83 1cbcO858b00a8 
6d17202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E87 
5A7ACA38BD139B0CC5367E62D, cn=UDAY GANPAT GAWAS 
Date: 2023.04.11 13:02:31 +05'30' 


(उदय गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 

३. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे 

४. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, सोलापूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापुर 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआझ्ा-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-११ 


७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
८. अध्यक्ष/सचिव, बाल संस्कार केंद्र लांबोटी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर 
९. खानदेश कन्या स्व. स्मिता पाटील शैक्षणिक सेवा सोसायटी, शिरपूर, ता. शिरपूर, जि. धुळे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


